भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
सहाय्यकभूवैज्ञानिकांच्या विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२९३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील खालील सहाय्यक भूवैज्ञानिक यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


बदलीनंतरचे कार्यालय 


प्रकाशराव 
धाराशिवकर 


सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशाची तात्काळ 
अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधितांनी पुढील सूचनांचे कटाक्षाने पालन करावे. 


(१ बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास/ कर्मचाऱ्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखाने तात्काळ 
कार्यमुक्त करून तसे संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना कळवावे. 
तसेच बदली झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. 


Q) बदली झालेला अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी संबंधित कार्यालयात रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यास विनाविलंब हजर करून घ्यावे, अन्यथा संबंधित कार्यालय प्रमुखास 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२९३/पापु-१५ 


(३) 


बदली आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र 
राहील. 


उपरोक्त बदल्या ह्या संबंधितांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना त्यांच्या 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी तसेच कोणत्याही प्रकारचा प्रवास 
भत्ता अथवा अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


सदर शासन Best महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201811051650152928 असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
C h et a al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
B | h b 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da3 
a a Sa 7 e 4d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 18095 1c66d 
. 0e657e903b378196f51a978d2a366cf5eb564 
N | ka aa cOc, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2018.11.06 11:22:37 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


श्री. अभिजित प्रकाशराव धाराशिवकर, सहाय्यक भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 


. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई. 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (गडचिरोली, चंद्रपूर). 


उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (गडचिरोली, चंद्रपूर). 


८. निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


